सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील 
चार प्रादेशिक मनोरुग्णालय यांना मनोविकारावरील 
(सायकॅट्रीक) एकुण १० विविध प्रकारच्या औषधांची 
लेखाशिर्ष २२१००२१७ अंतर्गत २१ - पुरवठा व 
सामुग्री या उद्दिष्टाखाली रु. ५६,३९,९६५,/- (अक्षरी 
रक्‍कम रु. छप्पन्न लक्ष एकोणचाळीस हजार नऊठोी 
पासष्ट फक्त) इतक्या रकमेची खरेदी निविदा 
प्रक्रियेद्वारे करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २३ मार्च, २०२२. 


१)संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. आआसे/माआ/टे-४/प्रामरुठा/औ. 
खरेदी/१०५९०-९२/दिनांक- १५.०३.२०२२ 


२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक ०९.०३.२०२२ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 


संचालक , आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई कार्यालय यांनी त्यांच्या दिनांक .१५.०३.२०२२ च्या 
प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील चारही प्रादेशिक 
मनोरुग्णालय यांना मनोविकारावरील (सायकॅट्रीक) औषधे या बाबींची लेखाशिर्ष २२१००२१७ अंतर्गत 
२१ - पुरवठा व सामुग्री या उद्दिष्टाखाळी शिल्लक असलेल्या रक्‍कम रुपये.६४,३५,२७५/- इतक्य 
रकमेतून रु. ५६,३९,९६५,/- (अक्षरी रक्‍कम रु. छप्पन्न लक्ष एकोणचाळीस हजार नऊशे पासष्ट फक्त) 
इतक्या रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त दिनांक.१५.०३.२०२२ च्या पत्रान्वये 
सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्यातील चार प्रादेशिक मनोरुग्णालया करिता 
मनोविकारावरील (सायकॅट्रीक) एकुण qo औषधे खरेदीसाठी अंदाजित रक्‍कम रु. ५६,३९,९६५,/- 
(अक्षरी रक्‍कम रु. छप्पन्न लक्ष एकोणचाळीस हजार नऊडी पासष्ट फक्त) इतका खर्च अपेक्षित असून 
सदरचा खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये लेखाशिर्ष २२१००२१७ अंतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री 
मध्ये मंजूर व शिल्लक असलेल्या रु. ६४,३५,२७५/- इतक्या अर्थसंकल्पीत अनुदानातून भागविण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 


येणार आहे. सदर बाबींच्या खरेदीसाठी परिच्छेद क्र.०३ खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधिन राहुन 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे .सदर खरेदीसाठीचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र 
अनुदानाचा तपशिल 
(रक्‍कम रुपयांत) 
Approved Administrative 
Sr Budget in State | Balance of Approval 
a CRC code Name of Head Budget in Budget 2021- Proposal AA | Budget 
2021-22 22 (In Rs.) Source 
(In Rs.) 
Supply of 
psychiatric State 
1 | 22100217 | medicine for 2,03,94,000 64,35,275 56,39,965 Budget 
Regional Mental 
Hospital 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
(रक्‍कम रुपयांत) 
Approved Administrative 
Sr Budget in State | Balance of Approval 
"| CRC code Name of Head Budget in Budget 2021- Proposal AA 
र 2021-22 92 (In Rs.) 
(In Rs.) 
Supply of 
psychiatric 
1 | 22100217 | medicine for 2,03,94,000 64,35,275 56,39,965 
Regional Mental 
Hospital 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 


4 Regional Mental Hospital Requirement for the Year 2021-22 
pane Name of Medicine a | RMH 

| ee Demand ie 

1 Carbamezapine Tab 200 mg 1 175000 175000 

2 Clobazam Tab 10 mg 1.49 35000 52150 

3 Clozapine Tab 50 mg 0.7 100000 70000 
Pa Divalproex Sodium Tab 500 mg 1.59 1475000 2345250 

5 Haloperidol Deconoate Depot Inj 1 94.75 2500 236875 

ml 

| Haloperidol Tab 5 mg 0.31 360000 111600 

7 Olanzapine Tab 10 mg 0.31 475000 147250 
P| Olanzapine Tab 5 mg 0.27 1800000 486000 
[er | Risperidone Tab 2 mg 0.275 1600000 440000 
10 Inj. Paliperidone Palmitate 100mg 7879.2 200 1575840 
Total Amount 5639965 

02. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संचालक , आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी सन २०२१-२२ 


या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील चार प्रादेशिक मनोरुग्णालय यांना मनोविकारावरील (सायकॅट्रीक) औषधे 
या बाबींची लेखाशिर्ष 22900299 अंतर्गत २१ - पुरवठा व सामुग्री या उददिष्टाखाली शिल्लक असलेल्या 
रक्‍कम रुपये.६४,३५,२७५/- इतक्य रकमेतून रु. ५६,३९,९६५,/- (अक्षरी रक्‍कम रु. छप्पन्न लक्ष 
एकोणचाळीस हजार नऊडऱी पासष्ट फक्त) इतक्या रकमेची खरेदी करण्यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासकीय 
मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट-अ) व विनियोग प्रमाणपत्र प्रमाणित केले 
आहे. तसेच सदर प्रस्तावास आयुक्‍त आरोग्य सेवा संचालनालय,मुंबई यांनी त्यांच्या दि.०९.०३.२०२२ व 
रोजीच्या टिपणी अन्वये मान्यता दिलेली आहे. 

०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधीळ अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी 
देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील अटींच्या 
अधीन राहून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) सदरहू औषधांची आव्यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः VSIA -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 


२) सदरहू औषधांचे विनिर्देशा गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत 
खातरजमा करण्यात यावी. आणि त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 

3 )शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार 
विहित पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी प्रक्रियेअंती दर 
निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने 
या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७ सदर खरेदीसाठी अंदाजे मनोविकारावरीळ १० (सायर्केट्रीक औषधे) यासाठी अंदाजित 
रु.५६,३९,९६५/- (अक्षरी रक्‍कम रु. छप्पन्न लक्ष एकोणचाळीस हजार Awal पासष्ट फक्‌त) इतका खर्च 
अपेक्षित असुन सदरचा खर्च लेखाशिर्ष २२१००२१७ अंतर्गत २१ - पुरवठा व सामुग्री या 
उद्दिष्टाखाली शिल्लक असलेल्या रक्‍कम रुपये. ६४,३५,२७५/- इतक्य रकमेतून भागविण्यात यावा. 
सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, या 
बाबींच्या खरेदी fe ead (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील मंजुर अनुदानातुन व प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेत करण्यात यावा. 


qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग- २/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 

एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 

उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 
पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा -१२२१/प्र.क्र.१५५/आरोग्य-८ 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा sear निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी -२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ 
दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


०४. उपरोक्त परिच्छेद क्र.०३ मधील अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी 
नियमानुसार व आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आरोग्य सेवा 
संचाळनालय व संचाळक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांची राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१६१५४८१७४६१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR 


LAXMANRAO 
[_ A H A N F DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c 
VUAYKUMAR १ य 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71D 


A717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955A 
[_ A 4 M A N R A O AF5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, 

cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 

Date: 2022.03.23 17:32:50 +05'30' 


(वि.ल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
) 

) 

) 

) 


सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१०)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


